+2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) रुपांतर 
करण्याचा धोरणात्मक निर्णयाच्या 
अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजककता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १६मार्च, २०२० 


वाचा : 9) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी-२०१२/७८४/प्र.क्र.३१०/ 
व्यशि- ४, दिनांक २८ ऑक्टोबर,२०१३ 
2) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०१८/प्र.क्र.१४१/ 
व्यशि-४, दिनांक २२ ऑक्टोबर,२०१८. 


प्रस्तावना :- 

--२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या (HSC Voc.) शिक्षक 
निदेशकांच्या विविध प्रश्नाबाबत मा.मंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे अध्यक्षतेखाली 
दिनांक २१ जानेवारी २०२० रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत +2 स्तरावरील उच्च 
माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांसंदर्भात असलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक २८ 
ऑक्टोबर,२०१३ शासन निर्णयान्वये व कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या दिनांक २२ 
ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या दोन्ही समित्या रद्द करून नवीन 
समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या उपरोक्‍त दोन्ही समित्या रद्द करून नविन 
समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


“२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांसंदर्भातील उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या दिनांक २८ ऑक्टोबर,२०१३ शासन निर्णयान्वये व कौडल्य विकास व उद्योजकता 
विभागाच्या दिनांक २२ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या दोन्ही 
समित्या रद्द करण्यास तसेच--२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे अन्य 
पर्यायामध्ये रूपांतर करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) मा.श्री.विक्रम काळे, विधानपरिषद सदस्य. अध्यक्ष 
२) मा.डॉ.सुधीर तांबे, विधानपरिषद सदस्य. सदस्य 
3) मा.श्री.बाळाराम पाटीळ,विधानपरिषद सदस्य. सदस्य 


४) मा.श्री.दत्तात्रय सावंत, विधानपरिषद सदस्य. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४ 


५) मा.श्री.श्रीकांत देशपांडे, विधानपरिषद सदस्य. सदस्य 
६) अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग. सदस्य 
७) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,मुंबई सदस्य 
८) श्री.शिवाजी बंडगर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ सदस्य 


महाविद्यालयीन व्यवसाय शिक्षण कर्मचारी महासंघ. 


९) प्रा.विद्याधर गोडबोले,महासचिव, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ सदस्य 


महाविद्यालयीन व्यवसाय शिक्षण कर्मचारी महासंघ. 


qo) प्रा.जयंत भाभे, अध्यक्ष, व्होकेशनल टिचर्स असोसिएडान. सदस्य 
११) प्रा.संजय पन्नासे, अध्यक्ष, व्होकेशनल इन्स.टिचर्स असोसिएडान. सदस्य 
श्री.शेख मनसुर शेख मुस्तफा,पूर्णवेळ शिक्षक, डॉ.झाकिर हुसैन सदस्य 
ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस ,कॉमर्स, सायन्स अँड उच्च माध्यमिक 
विद्यालय औरंगाबाद. 


१३) श्री.जयंत आजगांवकर ,--२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय महासंघाचे सदस्य 
व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी. 
१४) श्री.दि.अ.दळवी, उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा :-- 


समितीने +2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे अन्य पर्यायामध्ये रूपांतर 
करण्याकरिता धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने शासनास दोन महिन्याच्या कालावधीत 
अहवाल सादर करावा. 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१६१८२९३१३७०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dr Suvarna ण lly signed by Dr S an निकी h Khi 


Cod 
df8435b141 13ef43d22f63f448b2db4109f1aa98ed 


Siddharth Kharat 22maexee 5 
(डॉ.सुचर्णा खरात) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४ 


अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, 

मा.सभापती/ उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, 

मा.विधानसभा/ विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य, 

मा.मंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव,कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) अपर मुख्य सचिव,ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११)संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१२) समितीतील सर्व सदस्य, 

१३) सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद /अमरावती/नागपूर (संचालनालयामार्फत) 

१४) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (संचालनालयामार्फत) 

१५) सर्व प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत) 

१६)सर्व मुख्याध्यापक, शासकीय/अशाासकीय अनुदानित तंत्र माध्यमिक/उच्च माध्यमिक 
विद्यालये (संचालनालयामार्फत) 

qo) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील सर्व कार्यासने 

१८)निवड नस्ती, व्यशि-४ 


२ 


AN 


oC 


o~ 


4 


£39) 


S 


iS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


